करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मराहस-२०२१/प्र.क्र.८२/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ जून, २०२१. 


संदर्भ :- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ 
२ केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ रोजीची अधिसूचना 
३) सामाजिक न्याय व fears सहाय विभाग, शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 
४ सामाजिक न्याय व fears सहाय विभाग, शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१ 


शासन नणय निर्णय:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन 
सेवेतील पदांची सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
अधिकारिता मंत्रालयाने दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करावयाच्या पदांची यादी विहित करुन www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर 


Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post identification suitable for person 


with bench mark disability notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. 


२. उक्त अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने दिव्यांगांसाठी पद सुनिश्चिती 
केलेली आहेत, ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासनाच्या सेवेतील (अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह) पदांशी समान आहेत, व ती पदे 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या गट-अ ते गट-ड 
मधील पदे सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 


करण्यात येत आहेत. 


३. सदर झासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय नवी दिल्ली 
यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराहस-२०२१/प्र.क्र.८२/का-५ 


छ. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५///.॥ीकीचा950[॥8.90/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२४११०६१६८७१४ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. lly signed by Dinesh M. Sonavane 
D h M DN: c=IN, o=Gover Of Maharasht orities 
| al e S 1 क Devel 9 ॥८0१6-400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0 
927ff26c0f016fdf, 
serialNi Ib -6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4: 166daa5512ea 
(0 Nn a Va Nn e 788889af1515751abc0181 esh M. Sonavane 
( fe सोनावणे .24 11:13:53 ; )5' ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 

२.मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

४.मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

५.मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६.मा. राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
८.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

९.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 

१२.अपर मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.सह सचिव/उप सचिव/सर्व अवर सचिव/सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 

१५.निवडनस्ती/का-५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराहस-२०२१/प्र.क्र.८२/का-५ 


(अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मराहस-२०२१/प्र.क्र.८२/का-५, 
दि.२३ जून २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करावयाची पदे 


अ. | पदनाम शारिरिक दिव्यांग पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या अभिप्राय 
क्र. योग्यता प्रवर्गासाठी 
पदे 
सुनिश्चिती 
। कक्ष 5,5,//३ | a) LV १ महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या | कक्ष अधिकारी यांना हज 
अधिकारी | W,SE,H, b) HH कार्यालयीन कामकाजासाठी दौरे । यात्रे दरम्यान हज 
७५ c) DW करुन हज यात्रेकरु,हज सेवक, । यात्रेकरुन व हज सेवक 
हज प्रशिक्षक यांना मार्गदर्शन | यांचे पर्यवेक्षण करणे व 
करणे. त्यासाठी हज यात्रेस 
२ हज यात्रे दरम्यान हज | जावे लागते. 
यात्रेकरुन व हज सेवक यांचे 
पर्यवेक्षण करणे व त्यासाठी हज 
यात्रेस जाणे. 
२ सहायक |S, ST, W, | a) LV १धोरणात्मक बाबींचे प्रस्ताव सादर | सहायक यांना हज यात्रे 
BN, RW, | ७) HH करणे. दरम्यान हज यात्रेकरुन 
SE, H, ७ c) DW २)सेवाविषयक बाबी हाताळणे. q हज सेवक यांचे 
३)महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या | पर्यवेक्षण करणे व 
कार्यालयीन कामकाजासाठी दौरे । त्यासाठी हज यात्रेस जावे 
करुन हज यात्रेकरु,हज सेवक, | लागते. 
हज प्रशिक्षक यांना मार्गदर्शन 
करणे. 
४ हज यात्रे दरम्यान हज यात्रेकरुन 
व हज सेवक यांचे पर्यवेक्षण करणे व 
त्यासाठी हज यात्रेस जाणे. 
३ लिपिक 5, ST, W, | a) LV १कार्यालयीन कामकाजासह कक्ष | महाराष्ट्र राज्य हज 
BN, RW, | b) HH अधिकारी व सहायक यांच्या | समितीच्या 
SE, H, ७ c) DW बरोबरीने महाराष्ट्र राज्य हज | आस्थापनेवरील मंजूर 
समितीच्या कार्यालयीन | पदसंख्या अल्प असल्याने 
कामकाजासाठी दौरे करुन हज | लिपिक यांनाही हज यात्रे 
यात्रेकरु,हज सेवक, हज प्रशिक्षक | दरम्यान हज यात्रेकरुन 
यांना मार्गदर्शन करावे लागते. व हज सेवक यांचे 
२) हज यात्रे दरम्यान हज यात्रेकरुन | पर्यवेक्षण करणे व 
व हज सेवक यांचे पर्यवेक्षण | त्यासाठी हज यात्रेस जावे 
करण्यासाठी आळीपाळीने हज | लागते. 
यात्रेस जावे लागते. 
8 OY S, ST, W, | a) LV १)कार्यालयातील लघुटंकलेखनाचे | महाराष्ट्र राज्य हज 
टंकलेखक | BN, RW, | b) HH काम करणे तसेच कक्ष अधिकारी व | समितीच्या 
SE, H, ७ c) DW सहायक यांच्या बरोबरीने महाराष्ट्र | आस्थापनेवरील मंजूर 
राज्य हज समितीच्या कार्यालयीन | पदसंख्या अल्प असल्याने 


कामकाजासाठी दौरे करुन हज 
यात्रेकरु,हज सेवक, हज प्रशिक्षक 
यांना मार्गदर्शन करावे लागते. 
२)हज यात्रे दरम्यान हज यात्रेकरुन 
व हज सेवक यांचे पर्यवेक्षण 
करण्यासाठी आळीपाळीने हज 
यात्रेस जावे लागते. 


लघुटंकलेखक यांनाही 
यांना हज यात्रे दरम्यान 
हज यात्रेकरुन व हज 
सेवक यांचे पर्यवेक्षण 
करणे व त्यासाठी हज 
यात्रेस जावे लागते. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराहस-२०२१/प्र.क्र.८२/का-५ 


षु लेखा 5, ST, W, | a) LV १कार्यालयातीळ लेखाविषयक | महाराष्ट्र राज्य हज 
लिपिक BN, RW, | ७) HH बाबी हाताळणे तसेच कक्ष अधिकारी | समितीच्या 
SE,H,C | c)DW व सहायक यांच्या बरोबरीने आस्थापनेवरील मंजूर 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या | पदसंख्या अल्प असल्याने 
कार्यालयीन कामकाजासाठी दौरे | लेखा लिपिक 
करुन हज यात्रेकरु,हज सेवक, । यांनाही हज यात्रे 
हज प्रशिक्षक यांना मार्गदर्शन करावे दरम्यान हज यात्रेकरुन 
लागते. व हज सेवक यांचे 
२)हज यात्रे दरम्यान हज यात्रेकरुन | पर्यवेक्षण करणे व 
व हज सेवक यांचे पर्यवेक्षण | त्यासाठी हज यात्रेस जावे 
करण्यासाठी आळीपाळीने हज | लागते. 
यात्रेस जावे लागते. 
& शिपाई 5, ST, W, | a) LV १कार्यालयातीलळ आवक-जावक | हज यात्रेकरु अपंग 
BN, RW, | b) HH टपाळाचे वाटप व वरिष्ठांनी | नसावा महाराष्ट्र राज्य 
SE,H,C | c)DW दिलेल्या सुचनांचे west करणे | हज समितीच्या 
तसेच कक्ष अधिकारी व सहायक | आस्थापनेवरील मंजूर 
यांच्या बरोबरीने महाराष्ट्र राज्य हज | पदसंख्या अल्प असल्याने 
समितीच्या कार्यालयीन | शिपाई यांनाही हज यात्रे 
कामकाजासाठी दौरे करुन हज | दरम्यान हज यात्रेकरुन 
यात्रेकरु,हज सेवक, हज प्रशिक्षक |व हज सेवक यांचे 
यांना मार्गदर्शन करावे लागते. पर्यवेक्षण करणे व 
२हज यात्रे दरम्यान हज यात्रेकरुन | त्यासाठी हज यात्रेस जावे 
व हज सेवक यांचे पर्यवेक्षण | लागते. 
करण्यासाठी आळीपाळीने हज 
यात्रेस जावे लागते. 
Abbreviations :- 
Sr.No. Abbreviation Long Form Sr.No. Abbreviation Long Form 
1. IBS Blind 19 DW Dwarfism 
2: LV Low Vision 10 AAV Acid Attack 
Victim 
3. शिका Deaf 11 ASD Autism Spectrum 
Disorder 
(M-Mild) 
4. HH Hearing 12 ID Intellectual 
Handicapped Disability 
>: OL One Leg 13 SLD Special Learning 
Disability 
—_ OAL One Arm and One 14 MI Mental Illness 
Leg 
7. CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple 
Disabilities 
18. | : LC Leprosy Cured 
Abbreviations :- 
Sr.No. Abbreviation Long Form Sr.No. Abbreviation Long Form 
1. S Sitting aa he Pulling and 
Pushing 
2: ST Standing 7 MF Manipulation by 
Fingers 
3. W Walking is SE Seeing 
4. BN Bending (9 H Hearing 
3: L Lifting 10 C Communication 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


